प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात्‌ राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
नवनिर्मीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
सिंधुदूर्ग येथे फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ जुले, २०२१ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 

॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिस/ यंसाख/ रा.यो./ 
शावैम,सिंधुदुर्ग,//म/८५७९/२०२१, दिनांक ११.०६.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग या संस्थेस फर्निचर खरेदी करण्यास 
राज्य योजनेंतर्गत खालील तक्त्यात नमूद केलेले फर्निचर खरेदीसाठी रुपये १,६८,४०,२५०/- 
(रुपये एक कोटी, अडसष्ठ लक्ष, चाळीस हजार, दोनशे पन्नास फक्‍त) इतक्या रक्कमेची फर्निचर 
खरेदी करण्यास या झासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत ।(जीएसटीसह) 
किंमत 
लेक्चर हॉल 920 सीट/२ हॉल 

शि स्टेज मरीन प्लायवूड (साइज : ८ x १२) २ २०६५०० ४१३००० 

२ ।१५ रो ऑफ सिटिंग स्टेप्स अप टू १ फिट) ३ २८९१०० ८६७३०० 
वीड्थ) 

३ । स्टेप्स फॉर बेचेस (अप टू १२ फिट वीड्थ) 3 २७७३०० ८३१९०० 
पोडियम (साइज: ४.५५२.५) २ २९३८२ ५८७६४ 


५ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज २ २११२२ ४२२४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत । (जीएसटीसह) 
किंमत 
५>२>२.७५) 
६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १४०४२ ५६१६८ 
७ ।टू सीटर एक्झाम da ६० ११४४६ ६८६७६० 
८ | लेक्वर हॉल डेस्क २ सीटर (साइज: ३०५४४) ६० ११६८२ ७००९२० 
GOFAL हॉल (५० सीट /१हॉल ) 
९ स्टेज TSA (साइज: ८१२) 1१ १९४७०० १९४७०० 
[ee] पोडियम(साइज: ४.५५२.५) ae |] २९३८२ २९३८२ 
णि १ । ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज aa 29922 29922 
4XKAX2.(94) 
१२ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १४०४२ २८०८४ 
१३ । स्टूडेंट चेअर विथ कुठान ५० ६९६२ ३४८१०० 
लेक्चर हॉल (२५ सीट /१हाल) 
१४ । ऑफिस cam एक्झिक्युटिव्ह (साइज (aa 29922 29922 
KXK2AXQ.(94) 
१५ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १४०४२ ५६१६८ 
१६ | ese चेअर विथ कुठान ५० ६९६२ ३४८१०० 
१७ | एक्झाम टेबल प्लेन (साइज :!_७२"॥/२४"-३४ | २ १७५८२ ३५१६४ 
लायब्ररी फर्निचर 
१८ | लायब्ररी बुक रॅक १० | ८२२४६ ८२२४६० 
१९ | डबल फेस लायब्ररी Yau विथ अँडजस्ट' २ ४६६१० ९३२२० 
सेफ विथ बुक स्टॉपर 
२० | मॅगझिन रॅक २ २३४८२ ४६९६४ 
२१ | लायब्ररी स्टडी टेबल १८ ३५२८२ ६३५०७६ 
२२ | रिडिंग टेबल मरीन wag १७ ३४४५६ ५८५७५२ 
23 स्टील Aa चेअर २०० ४४२५ ८८५००० 
डीन ऑफिस 
२४ । एल-टाईप एक्झिक्युटिव्ह टेबळ (साइज: णं ७०४४६ ७०४४६ 
&X¥X3) साइड टेबल: ३१.५ 
२५ | sata कंपोझीट लेदर चेअर (मेड बॅंक) [ae] ५३६९० ५३६९० 
२६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 9 १४०४२ ९८२९४ 
२७ | लक्झरी टाईप सोफा सेट एल-टाईप ॥ “१४२ | ५८६४६ ५८६४६ 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत । (जीएसटीसह) 
किंमत 
२८ | काम्प्युटर टेबल (साइज: 4X2) शिश १३५७० १३५७० 
२९ स्क्वेअर स्टूल एस.एस. (साइज : 1१४") २ ३४२२ ६८४४ 
॥/१४"-१८'") 
कालेज काऊन्सिल 
३० | कॉन्फरन्स रूम टेबल (यु-शेप ) साइज: ea २००२४६ २००२४६ 
१७५७५ २.५>२.५ 
३१ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २० १८७६२ ३७५२४० 
३२ | कंपोझीट लेदर चेअर ३ ३४८१० १०४४३० 
अनाटामी डिपार्टमेट ठरीररचनाझास्त्र विभाग) 
ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4 २९३८२ २९३८२ 
= &X2.4X2.194) 
si ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज id 29922 29922 
4XAX2.(94) 
34 | ऑफिस टेबल (साइज ¥X2X2.194) 4 १७५८२ ८७९१० 
३६ | कंपोझीट लेदर चेअर शि ३४८१० ३४८१० 
३७ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 9 | २२३०२ 22302 
३८ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १८७६२ ३७५२४ 
३९ । सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ १३६९९८ 
go | एक्झिक्युटिव्ह चेअर १२ १२८६२ १५४३४४ 
ह गॅस स्प्रिग स्टूल (साइज : LQo" ७/२४"-१८-| ६० ७६७० ४६०२०० 
२५" 
फिजिओलाजी डिपार्टमेट (हारीरक्रियाशास्त्र विभाग) 
क ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज Lod २९३८२ २९३८२ 
६>२.५२.७५) 
हा ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज 1" २११२२ २११२२ 
KXAX2.(94) 
४४ | ऑफिस टेबल (साइज YX2X2 94) ५ १७५८२ ८७९१० 
४५ | कंपोझीट लेदर चेअर ha ३४८१० ३४८१० 
४६ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 9 | २२३०२ 22302 
४७ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 १८७६२ ३७५२४ 
४८ । सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ १३६९९८ 
४९ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर १२ १२८६२ १५४३४४ 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत ।(जीएसटीसह) 
किंमत 
is गॅस स्प्रिग स्टूल (साइज : Lo" W2V"HAC- | GO ७६७० ४६०२०० 
२५" 
बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेट (जीवरसायनशास्त्र विभाग) 
es ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज eal २९३८२ २९३८२ 
६>२.५२.७५) 
3 ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज कि २११२२ २११२२ 
4X2XQ.(94) 
५३ | ऑफिस टेबल (साइज YX2X2.94) ५ १७५८२ ८७९१० 
५४ | कंपोझीट लेदर चेअर a ३४८१० ३४८१० 
५५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 9 | २२३०२ 22302 
५६ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १८७६२ ३७५२४ 
yo | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ १३६९९८ 
५८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर १२ १२८६२ १५४३४४ 
दर गॅस स्प्रिग स्टूल (साइज : Lo" WIV"HAC- | ६० ७६७० ४६०२०० 
२५" 
मेडिसीन डिपार्टमेट (औषधवैद्यकशास्त्र विभाग) 
ह ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज प्न २११२२ २११२२ 
KXAXQ.(94) 
६१ | ऑफिस टेबल (साइज ¥X2X2.(94) २ १७५८२ ३५१६४ 
६२ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर é १२८६२ १०२८९६ 
सर्जरी डिपार्टमेट (शहल्यचिकित्साशास्त्र विभाग) 
ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज Ld 29922 29922 
e 4XAX2.(94) 
६४ | ऑफिस टेबल (साइज ¥X2X2.194) २ १७५८२ ३५१६४ 
६५ । एक्झिक्युटिव्ह चेअर ८ १२८६२ १०२८९६ 
गायनॅकोळॉजी डिपार्टमेट RM व प्रसूतीशासत्र विभाग) 
ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज aa 29922 29922 
4X2AX2.(94) 
६७ | ऑफिस टेबल (साइज SX2X2.94) २ १७५८२ ३५१६४ 
६८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ह १२८६२ १०२८९६ 
मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट (सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग) 
६९ । ऑफिस cam एक्झिक्युटिव्ह (साइज ; 4 29922 29922 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत । (जीएसटीसह) 
किंमत 
५%२%२.७५) 
७० | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
पॅथोलॉजी डिपार्टमेंट हारिरविकृतिशास्त्र विभाग) 
वः ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज eal 29922 29922 
4X2X2.(94) 
७२ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
फार्माकोलॉजी डिपार्टमेट (औषध शास्त्र विभाग) 
ग ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज a) 29922 29922 
4X2X2 (94) 
७४ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
फॉरेन्सिक मेडिसीन डिपार्टमेट (न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग) 
" ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज ee 29922 29922 
; 4X2X2.(94) 
७६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
ई.एन.टी. डिपार्टमेट (कान, नाक व घसा शास्त्र विभाग) 
= ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज | २११२२ २११२२ 
4X2X2.(94) 
७८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
आप्थल्मोलाजी डिपार्टमेंट (नेत्रशाल्यचिकित्सा शास्त्र विभाग) 
र ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज a 29922 29922 
4X2X2.(94) 
८० | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
टी.बी. अंड चेस्ट डिपार्टमेंट (क्षय व उरोरोगशास्त्र विभाग) 
त ऑफिस cas एक्झिक्युटिव्ह (साइज षि २११२२ २११२२ 
५%५२%२.७५) 
८२ । एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
स्किन डिपार्टमेंट (त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र विभाग) 
“3 ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ead 29922 29922 
4X2X2.(94) 
८४ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
सायकॅट्रिक डिपार्टमेंट (मानसोपचारशास्त्र विभाग) 
८५ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज | "ह... २११२२ २११२२ 
RY 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत । (जीएसटीसह) 
किंमत 
५)२>२.७५) 
८६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
कम्युनिटी मेडिसीन डिपार्टमेंट (जन औषधवेद्यकश्ास्त्र विभाग) 
म ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज eal 29922 29922 
4XQAX2.(94) 
८८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
पेडियाट्रिक डिपार्टमेट (बालरोगविकित्साझास्त्र विभाग) 
र ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज i 29922 29922 
4XAX2.(94) 
९० | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
आर्थापेडिक डिपार्टमेट (अस्थीव्यंगोपचारझास्त्र विभाग) 
श्र ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज णि २११२२ २११२२ 
५>२>२.७५) 
९२ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
sara डिपार्टमेट (बधिरीकरणशास्त्र विभाग) 
ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज | 29922 29922 
ग ५)२>२.७५) 
९४ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
रेडिओलॉाजी डिपार्टमेट (क्ष-किरणशास्त्र विभाग) 
न्न ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज eal 29922 29922 
YX2X2.(94) 
९६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
See डिपार्टमेट (दंतडाल्यचिकित्साझासत्र विभाग) 
ह ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज a 29922 29922 
YX2X2.(94) 
९८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १२८६२ ५१४४८ 
मेडिसिन डिपार्टमेट ओपीडी (औषधवेद्यकशास्त्र विभाग ओपीडी) 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ad 29922 29922 
» YX2X2.(94) 
। १०० | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ ६०८८८ 
Ey ¥ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट ४१३० १६५२० 
डायमीटर 92" १८-२५" 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत ।(जीएसटीसह) 
किंमत 
१०२ | एक्झाम काऊच (साइज :।_७२"॥//२४"-३४" ४ २८२०२ ११२८०८ 
१०३ | फूट स्टेप (साइज :_१९"//१६"-१३" ४ २९५० ११८०० 
सर्जरी डिपार्टमेंट ओपीडी (ठल्यचिकित्साशासत्र विभाग ओपीडी) 

ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज eal 29922 29922 
YX2AX2.(94) 

१०५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ ६०८८८ 

ie रीवाल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट ४१३० १६५२० 
डायमीटर 92" H9Z-24") 

१०७ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W2v"H38") ४ २८२०२ ११२८०८ 

१०८ | फूट स्टेप (साइज : 1१९" W9G"H93") ४ २९५० ११८०० 

गायनॅकॉलॉजि डिपार्टमेट RM व प्रसूतिशासत्र विभाग) 

ss ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ee 29922 29922 
YX 2X2 .(94) 

११० | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १५२२२ ६०८८८ 

त iF रीवाल्विग Yo एस.एस. (साइज : ae} ४ ४१३० १६५२० 
डायमीटर 92" १८-२५" 

११२ | एक्झाम काऊच (साइज :(_७२"/४२४"-३४" ४ २८२०२ ११२८०८ 

११३ | फूट स्टेप (साइज :_१९"७//१६"-१३" ४ २९५० ११८०० 

ई.टी.एन. डिपार्टमेट ओपीडी (कान, नाक व घसा शास्त्र विभाग ओपीडी) 

विक ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 2 २११२२ ४२२४४ 
YX2X2.(94) 

११५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १५२२२ ३०४४४ 

fe रीवाल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : Uc] ४१३० ८२६० 
डायमीटर 92" १८-२५" 

११७ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W2Y"H38’") २ २8२०२ ५६४०४ 

११८ | फूट स्टेप (साइज :_१९"//१६"-१३" २ २९५० ५९०० 

ओप्थल्मोलाजी डिपार्टमेट (नेत्रशाल्यचिकित्साशास्त्र विभाग ओपीडी) 

तं ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज २ २११२२ ४२२४४ 
YXQX2.(94) 

१२० | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ ३०४४४ 

य Vacate एस.एस. (साइज : सीट ४१३० ८२६० 
डायमीटर 92" १८-२५" 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत । (जीएसटीसह) 
किंमत 
१२२ | एक्झाम काऊच (साइज :_७२" W2Y"H38") २ २८२०२ ५६४०४ 
१२३ | फ़ूट स्टेप (साइज :1_१९"//१६"-१३" २ २९५० ५९०० 
पेडियाट्रिक डिपार्टमेट ओपीडी (बालरोगचिकित्साझास्त्र विभाग ओपीडी) 
त ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज | २ २११२२ ४२२४४ 
५>%२»२.७५) 
१२५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ ३०४४४ 
a रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट ४१३० ८२६० 
डायमीटर १२"।-१८-२५" 
१२७ | एक्झाम काऊच (साइज :!_७२"॥/२४"-३४" २ २८२०२ ५६४०४ 
१२८ | फूट स्टेप (साइज :1_१९"//१६"-१३" २ २९५० ५९०० 
टी.बी. अंड चेस्ट डिपार्टमेंट ओपीडी (क्षय व उरोरोगझास्त्र विभाग ओपीडी) 
= ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज २ २११२२ ४२२४४ 
५>%२»२.७५) 
१३० । सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १५२२२ ३०४४४ 
dag रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : Uc] २ ४१३० ८२६० 
डायमीटर 92" १८-२५" 
१३२ | एक्झाम काऊच (साइज : VQ" W28"H38") 2 २८२०२ ५६४०४ 
१३३ | फ़ूट स्टेप (साइज :1_१९"//१६"-१३" 2 २९५० ५९०० 
आर्थापेडिक डिपार्टमेट ओपीडी (अस्थि व्यांगोपचार शास्त्र विभाग ओपीडी) 
त ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 2 २११२२ ४२२४४ 
YX2X2.(94) 
934 | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १५२२२ ३०४४४ 
द्द रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट) २ ४१३० ८२६० 
डायमीटर 92" १८-२५" 
१३७ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W2Y"H38") २ २८२०२ ५६४०४ 
१३८ | फूट स्टेप (साइज :1_१९"//१६"-१३" २ २९५० ५९०० 
स्किन डिपार्टमेंट ओपीडी (त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र विभाग ओपीडी) 
१३९ । ऑफिस टेबळ एक्झिक्युटिव्ह (साइज २ २११२२ ४२२४४ 
YX2X2.(94) 
१४० | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ ३०४४४ 
ला रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट ४१३० ८२६० 
डायमीटर 92" १८-२५" 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत । (जीएसटीसह) 
किंमत 
१४२ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W2Y"H38’") २ २८२०२ ५६४०४ 
१४३ | फ़ूट स्टेप (साइज :1_१९"//१६"-१३" २ २९५० ५९०० 
Seo डिपार्टमेट ओपीडी (दंतशल्यचिकित्साशास्त्र विभाग ओपीडी) 

ii ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज | २ २११२२ ४२२४४ 
५>%२»२.७५) 

१४५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १५२२२ ३०४४४ 

age रीवाल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट ४१३० ८२६० 
डायमीटर 92" १८-२५" 

१४७ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W2Y"H38’") २ २९२०२ ५६४०४ 

१४८ | फूट स्टेप (साइज :1_१९"//१६"-१३" २ २९५० ५९०० 

सायकट्रिक डिपार्टमेट ओपीडी (मानसोपचारझास्त्र विभाग ओपीडी) 

द ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज २ २११२२ ४२२४४ 
YX2X2.(94) 

१५० | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १५२२२ ३०४४४ 

ae रीवाल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : ae] 2 ४१३० ८२६० 
डायमीटर 92" १८-२५" 

१५२ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W2Y"H38’") २ २८२०२ ५६४०४ 

१५३ | फ़ूट स्टेप (साइज :1_१९"//१६"-१३" २ २९५० ५९०० 

डेमो रूम 

१५४ | स्टूडेट चेअर विथ HI ७५ ६९६२ ५२२१५० 

ant ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 3 २११२२ ६३३६६ 
५>%२»२.७५) 

१५६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १२८६२ २५७२४ 

हश एक्झाम टेबल प्लेन (साइज : [(७२"| ३ १७५८२ ५२७४६ 
॥/२४"-३४" 

कालेज आज स्टाफ 

कि ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज २ २११२२ ४२२४४ 
YX2X2.(94) 

aie एक्झाम टेबल प्लेन (साइज : (७२"| ८ १७५८२ १४०६५६ 
॥/२४"-३४" 

१६० | एक्झिक्युटिव्ह चेअर १० | १४०४२ १४०४२० 

१६१ | विझिटर्स चेअर २० ८१४२ १६२८४० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर नांव नग प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. संख्या अंदाजीत । (जीएसटीसह) 
किंमत 
i वेटींग बेंच ३ सीटर एस.एस.। २ १९९४२ उरल्हट 
(साइज: ५४"//२०"-१८") 
हॉस्पिटल स्टाफ 
ve ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 2 २११२२ ४२२४४ 
YX2QX2.(94) 
ee एक्झाम टेबळ HA (साइज : Lo"| ८ १७५८२ १४०६५६ 
॥/२४"-३४" 
१६५ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर | qo |__१४०४२ १४०४२० 
१६६ | विझिटर्स चेअर २० ८१४२ १६२८४० 
re वेटींग बेंच ३ सीटर एस.एस.।| २ १९९४२ ३९८८४ 
(साइज: ५४"//२०"-1१८") 
एकूण रक्‍कम १६८४०२५० 
अटी :- 


. सदर विषयी 


. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या 


अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


"शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 


वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 


पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


Go 


११, 


१२. 


93. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 


राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


Rad शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्य होईल यानुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची 
मागणी नोंदवावी. 

रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sean बाबींची 
खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल कार्यपद्धतीचा 
वापर करावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.२२१/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(१०५)(०३) - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (योजनांतर्गत) (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग 
-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१९१११९४२४५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Babanrao 
Surwase 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

p fa a S h MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668e 


d758d69aeddf95746d0042863b2a0ce71d 
१0१॥॥१0 « 
pset 


udonym=22F9ES 1 BE81F4F3AE79C3D 
F8ESAOEFCCC3354857, 
serialNumber=6B133E92365A7935768A9 


S U (WwW a S e BFA0220E77FC95C2726F4A9EBB6D8D0C 
7E623A2B976, cn=Prakash Babanrao 
Surwase 
Date: 2021.07.19 17:56:42 +05'30' 


(प्रकाश सुरवसे ) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई . 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


